महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्र. पोप्रमा-०१२१/प्र.क्र.३३९/पोल-७. 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई - ४०० ०३२. 


दिनांक : १६ डिसेंबर, २०२१. 


विषय :- पोलीस अधीक्षक, नाशिक ग्रामीण यांचे अधिपत्याखालील दिंडोरी पोलीस 
ठाणेसाठी कार्यालयीन इमारत बांधकामासाठी एकूण रु.४,३०,२६,०००/- 
इतक्या खर्चाचे अंदाजपत्रक व AHR यास प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्याबाबत. 


संदर्भ : १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१४/प्र.क्र.४९/१४/विनियम, 
दि.०५.०१.२०१५. 
2) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, 
भाग-२, दि. २०.०९.२०१९. 
3) शासन परिपत्रक, सा.बां. विभाग, क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा.-२, 
दि.२५.०९.२०१९. 
४) शासन ज्ञापन, गृह विभाग, क्र.बांधका-०१२०/प्र.क्र.१०६/पोल-७, 
दि.२८.०७.२०२० 
५) पोलीस महासंचालक, म.रा., यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र.पोमसं/ २७/ 
डिसेंबर, २०२१ चे तिसरे हिवाळी अधिवेडान/पूरक मागणी/२५५/२०२१, 
दि.५५.१२.२०२१. 


ज्ञापन- 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांच्या कार्यालयाने पोलीस अधिक्षक, नाशिक 
ग्रामिण यांचे आस्थापनेवरील दिंडोरी पोलीस ठाणेसाठी पोळीस अधिकारी व पोलीस अंमलदार 
यांचेकरिता निवासी इमारतींच्या बांधकामासाठी कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
नाशिक यांनी दिलेल्या नकाशा व अदाजपत्रकानुसार पोलीस अधिक्षक, नाशिक ग्रामिण यांचे 
आस्थापनेवरील दिंडोरी पोलीस ठाणेसाठी पोलीस अधिकारी व पोलीस अंमलदार यांचेकरिता 
निवासी इमारतींच्या बांधकामासाठी रु.४,३०,२६,०००.०० इतक्या खर्चाचे अंदाजास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे. 


२. उक्त खर्चाचे अंदाज हे उपविभागीय अधिकारी, सा.बां. विभाग, नाशिक यांनी सन २०२१- 
२२ च्या राज्य दरसूचीनुसार तयार केले असून त्यास (१)कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
(पूर्वी विभाग, नाशिक यांनी आणि (२) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक 
यांनी साक्षांकित केले आहे. 

३. तसेच उक्त खर्चाचे अंदाजास मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक यांनी 
तांत्रिक मान्यता प्रदान केली असून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यास सहमती दिली आहे. 

४. उक्त खर्चाचे अंदाज हे मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी तपासले 
असून ते अनुक्रमे रु.४,३०,२६,०००/- असे अंतिम केले आहेत. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः पोप्रमा-०१२१/प्र.क्र.३३९/पोळ-७ 


षु. 


त्या अनुसार, पोलीस अधीक्षक, नाशिक ग्रामीण यांचे अधिपत्याखालील पोलीस अधिक्षक, 


नाशिक ग्रामिण यांचे आस्थापनेवरील दिंडोरी पोलीस ठाणेसाठी कार्यालयीन इमारतींच्या 
बांधकामासाठी रु.४,३०,२६,०००.०० इतक्या खर्चाच्या अंदाजास, याद्वारे पुढील अटींवर एकत्रित 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे:- 


६. 


. Bad OMe सा.बां. विभागामार्फत करण्यात यावे. 


ज्या भूखंडावर उक्त काम करावयाचे आहे तो भूखंड गृह (पोलीस) विभाग, महाराष्ट्र शासन, 
यांच्या नावे आहे याबाबत खात्री केल्यावरच काम सुरु करावे. 


. बांधकामाचा नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा आणि विस्तृत नकाशा यांना वास्तुशास्त्र 


तज्ञाकडून मंजूरी घेऊनच काम सुरु करावे. नगर रचनाच्या दृष्टीकोनातून सदर भूखंडावर 
बांधकाम अनुज्ञेय आहे, याची खात्री करावी. 


. उक्त रु.४,३०,२६,०००/- इतक्या रकमेच्या सा.बां. प्रादेशीक विभाग, नाशिक यांनी 


दिलेल्या, यासोबतच्या जोडपत्रातील, “Recapitulation Sheet” मधील विवरणानुसार 
काम करावे. 


. ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतुदींबाबत विस्तृत खर्चाचे अंदाज मंजूर करुनच 


काम हाती घ्यावे. 


. कामाच्या निविदा मागविण्याच्या आधी सा.बां. विभागाच्या सक्षम प्राधिका-याची तांत्रिक 


मंजुरी घेणे आवश्‍यक आहे. 


. प्रत्यक्ष काम करताना झासन निर्णय, पर्यावरण विभाग, क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/ 


तां.क.१, दिनांक१०.०१.२०१४ नुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


. शा.नि., सा.बां. विभाग, क्र.बीडीजी-२०१७/प्र.क्र.६०/इमा.-२, दिनांक ०७.०७.२०१७, 


अनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


. निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय काम सुरु करण्यात येऊ नये. 


वरील बाबीकरीता होणारा खर्च हा “गृह 'किशाग्र- मागणी क्र. बी-१०, ४०७०, इतर 


प्रशासनिक सेवांवरील भांडवली खर्च, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण विभागाच्या कार्यालयीन 
इमारतीचे बांधकाम करणे (४०७० ०२११), (योजनातंर्गत), (५३-मोठी बांधकामे) ” या लेखाशीर्षाखाली 
खर्ची घाळून, चालू वित्तीय वर्षात अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून अथवा पूरक मागणीद्वारे उपलब्ध 
होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


७. 


वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिकामधिळ भाग पहिला, उप विभाग-पाच, अ.क्र.१, अनुसार 


प्रशासनिक विभागास प्राप्त अधिकारात सक्षम प्राधिका-याच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः पोप्रमा-०१२१/प्र.क्र.३३९/पोल-७ 


८. हे शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२११२१६१३५०३१३३२९ असा आहे. हे शासन 
ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


NARAYAN BIRA 
MANE 


(नारायण FART ATA) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. पोलीस महासंचालक, म.रा., मुंबई. 
२. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नाशिक परिक्षेत्र, नाशिक. 
३. पोलीस अधीक्षक, नाशिक (ग्रामीण), नाशिक 
४. मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रदेश, नाशिक [“Recapitulation Sheet” च्या प्रतीसह] 
५. अधीक्षक अभियंता, सा.बां. मंडल, नाशिक [ “Recapitulation Sheet” च्या प्रतीसह ] 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 
७. महा लेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
८. कार्यासन अधिकारी (इमा.-२), सा.बां. विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. कार्यासन अधिकारी (अर्थसं-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/ विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. कार्यकारी अभियंता, सा.बां.(पूर्व) विभाग, पुणे 
१२. निवड फाईल (पोल-७. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


| 
| 


| 


he of Work - Construction of Police station Building at Dindori , Taluka ; Dindori , Dist: Nashik 
i RECAPITULATION SHEET 


र 
H 


{ 
i 
| No Particulars of Scope 


हल * 
AY _ [ESSENTIAL ITEMS (Components 


elk छळ 
a? 


«ofthe Department:- Public Works Department ee ee anne ie! 


11-11... 
Unit Rate Norms Cost Rs. 
Rs Per 
(Sqmt./Meter/Lump Total 
sum etc. Wise 


10) Class=t-@uerter (Built Up- Sq.m)Police St" Bld 440.61 37436.30 
Ground Floor( including Plinth Protection) i ar 


Total B.U.A.= 


440.84 


b)Fuel gas Pipeline 


c)Bio Digester | 


)Solar Roof Top(MoU to be executed) [|| 
f) Ramp For Handicaps || 


Water Supply and Sanitary Works 
Electrification 

intemal = s—<CsSSCid 

P| External 

Fire fighting Arrangement etc. 


न्स 


3 


| क | | | 


MISCELLANEOUS ITEMS 


per sqm 


Internal Road and paving blocks 


2)Water main storage and pump house, borewell 


1)Under ground water Tank for R/W Harvesting(Cum) || 


6)AB Room. Area ligting, Pumps,Generator | 


d)Rain/Roof Water Harvesting | |[1,8% of a 
5000 
Sub Total 
(b+c+d+etf+g) 
5% of a) Sub-total (2) 


5% of a) 
6% of a) 


aaa 
g) Furniture शिंका 


2५) 
; i 
= 


Compond wall and Gate (409 rmt XRs.10000) 40000 


(aD i |. |] 

Sub-Total (A) 1424548 

as a a a eee 
_____| 


— | sd 
3)Air Conditioning —— 


2 


Sub-Total (A) 


10000/cum 


pF et Cast ET) 


Sub-Total (a 


Sub-Total (B 


Sub-Total (3) 


1९) | 

७ 
S २ |5 
pS (> |! 
= wie [S 
S vis |S 
a wlo 
ros) Vin |S 


nN 

olan 1७ oo 
-> | so २] 
aldaloja a 
nm | (02 f= J— = 
alo jw j= = 
1७ |? [IN |) > 
pm lo IN IN N 
७ | [nN [N N 


16502295.40| — 


16502295.40 


2,08,000 = 
1V0,000700 


31 0104)°3 
—260409+-32 


82 व 


i) 

3 
&। | 
© ow 
2 N 
=I a 
ठ 
टू a 

co 
8 = 


§00000.00 
1000000.C00 
200000.00 


3434 3395 3° aq 


ONS 


| | 
ue ae 
sa a शक 4% of (a) 


10% of (P %43933959°9D 369926 


0) | 0 । "0 
ढ 8६ 
७ | दट. | 
> | ७ । :< 
o|Sj\ia 
£10156 
a 

a 


> 


Price Escalation | | 


Labour Insurance 
0.5% of (a) 82511.48 


Computersation शिका 2% of (P) 66 9 676. ४) ४० _52625.0796| 6226760 
If sanctioned in 2021-22 Sub-Total(D) 
If sanctioned in 2022-23 Sub-Total(D) 


TOTAL COST OF PROJETS (TPC) (A+B+C+D) 
SAY RS.2021-22 


59) 219-2 


> 
9 
4 
oO 
9 
n 
oO 
=) 
n 
n 
४] 
~ 
De) 
(=) 
nN 
sl 
in) 
w 
— 


| 


-po 


“ ४ 
aa 

a 

2 2 

\ =i 
[o>] 

> (2९ 


SAY RS.2022-23 
47%24500-20 


; ॥ Sanctioned If Sanctioned 

PLINTH AREA RATES FOR ____1_------"लशलशश RATES FOR 2021-22. 2022-23 

1) Building Proper Cost = Rs. 37436 /Sqm 
2)Electrical Work = Rs. 5252 /Sqm 
3)Water supply = Rs. 1872 /Sqm 
4)For 1+2+3 = Rs. 44560 ‘Sqm 
5) Total Project Cost= TPC/Area(as per "a") = Rs. १ "२ 6०४, D2 99719 /Sqm 

था 
ivisional Officer Ex ed 
यहा न sion No-2, Dindori Public Works(North) epartment, Nashik 


Public Works Sub-Divi 


१८८७१ ०८० Ap ved " 


ह ‘ 


ete 
Fading Enginner Chief Engineer ; 
paplic Worrs Circle, Nashik Public Works Region, Nashik 


